RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ७ ] 


शुक्रवार , जानेवारी १५ , २०१६ / पौष २५ , शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ११ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १५ जानेवारी २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 

क्रमांक मूवक . १५१५ / प्र.क्र . १०२/ कराधान -१.- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) च्या कलम ४१ च्या 
उपकलम (१) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक मूवक १५० ९ /प्र.क्र . 
८ ९ / कराधान -१ , दिनांक ५ नोव्हेंबर २०० ९ मध्ये खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या परिशिष्टाच्या भाग दोन -इतर संघटनामध्ये, नोंद १ मध्ये 

( क ) स्तंभ ( २) मध्ये नोंद ( चव्वेचाळीस ) नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे व ती नोंद दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ 
पासून दाखल झाली असल्याचे मानण्यात येईल, म्हणजेच 

(पंचेचाळीस) रॉयल नॉर्वेजियन वाणिज्य दूतावास 
( ख ) उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या परिशिष्टाच्या भाग दोन, नोद १ मध्ये , स्तंभ ( ३ ) मध्ये, अट ( आठ ) मध्ये , खंड ( ग ) 
नंतर खालील खंड दाखल करण्यात येत आहे व तो खंड दिनांक १ जानेवारी २०१५ पासून दाखल झाला आहे असे समजण्यात यावे , 
म्हणजेच 

" ( ह ) दि रिपब्लिक ऑफ टर्की यांच्या बाबतीत , 
( एक ) फक्त खालील मालाच्या कार्यालयीन व वैयक्तिक खरेदीवर मूल्यवर्धित कर परतावा देय असेल , 

सुरक्षा उपकरणे, कार्यालयीन उपकरणे , इलेक्ट्रॉनिक आणि विद्युत साधने, अन्न व मद्यार्क -विरहित पेय , 
स्वच्छतेसाठी पुरवठा, घरगुती आणि बागकामाची उपकरणे, ( औषधे वगळून ) वैद्यकीय उपकरणे, बांधकाम साहित्य , 
छापील साहित्य, कार्यालयीन वाहनांसाठीचे सुटे भाग व कपडे. 

( दोन ) कर परताव्यासाठी कार्यालयीन व वैयक्तिक खरेदीच्या एका देयकाचेकिमान मूल्य रुपयेपाच हजार शंभर 
असेल . 


भाग चार - ब - ११-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी १५, २०१६ / पौष २५ , शके १ ९ ३७ 


( तीन) वैयक्तिक वापरासाठी प्रति अधिकाऱ्याने केलेली वार्षिक रुपये चौदा लाखावरील खरेदी कर परताव्यास 
पात्र असणार नाही . 


( ग ) स्तंभ ( ३ ) मध्ये अट ( आठ ) मध्ये खंड ( ह ) नतंर खालील खंड दाखल करण्यात येत असून, तो दिनांक 
१५ सप्टेंबर २०१५ पासून दाखल करण्यात आला असे मानण्यात येईल, म्हणजेच : 

( आय ) रॉयल नॉर्वेजियन वाणिज्य दूतावासाच्या बाबत एकल बिजकाद्वारे वाणिज्य दूतावासाच्या कार्यालयीन 
वापरासाठी आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या मालांची खरेदी किंमत कर वगळता 
पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी नसावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी १५ , २०१६ / पौष २५, शके १ ९ ३७ 


eu 


FINANCE DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 15th January 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX , 2002 . 


No. VAT. 1515 / C.R . 102/ Taxation - 1. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) 
of section 41 of the Maharashtra Value Added Tax , 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government of 
Maharashtra hereby amends the Government Notification , Finance Department, No. VAT 1509/ 
CR -89/ Taxation - 1, dated the 5th November 2009 , as follows, namely : 

In the Schedule appended to the said notification , in Part-(II)-Other Organisations, in 
entry 1, 

(a ) in column ( 2 ), after entry (xliv ), the following entry shall be added and shall 
be deemed to have been added with effect from the 15th September 2015 , namely : 

“ (xlv ) Royal Norwegian Consulate " ; 
(6 ) in column ( 3 ), in condition ( viii), after clause (g ), the following clause shall be 
added and shall be deemed to have been added with effect from the 1st January 2015 , 
namely : 

“ (h ) In the case of Republic of Turkey . 

(i) the refund would be admissible on the official and personal purchases 
of the following goods only : 

Security equipment, office equipment, electronic and electrical 
devices , food and non -alcoholic beverages, cleaning supplies , household 
and gardening equipment , medical equipment (excluding medication ), 
construction materials, printed matter , spare parts for official cars and 
clothing . 

(ii ) The minimum invoice value of official and personal purchases shall 
be Rupees Five Thousand and One Hundred for the refund of tax . 

(iii) Refund of tax shall not be admissible on personal purchases exceeding 
Rupees Fourteen Lakh per annum , per official.” ; 

(c ) in column ( 3 ), in condition (viii), after clause (h ) as so added , the following 
clause shall be added and shall be deemed to have been added with effect from 
the 15th September 2015 , namely : 

“ (i) In the case of Royal Norwegian Consulate the purchase price of 
goods purchases for official use of the Consulate and personal use of its 
diplomats, through a single invoice, shall not be less than Rupees Five 
Thousand excluding tax . ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


